RNI No. MAHBIL / 2009 / 31733 


SANELE 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ७ , अंक १०६ ( २ ) ] ] 


शुक्रवार , नोव्हेंबर २६ , २०२१ / अग्रहायण ५ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे २ , किंमतः रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक २०६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


- 


अल्पसंख्याक विकास विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२१ . 


अधिसूचना 


वक्फ अधिनियम , १ ९९ ५ . 


क्रमांक वक्फ २०२१ / प्र.क्र . १७७ / कार्यासन - ४. - महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ ( निवडणूक घेणे ) नियम , २००० च्या नियम २ ९ च्या 
उप - नियम ( ५ ) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे 
सदस्य डॉ . वजाहत मिा वडिलांचे नाव श्री . अथर मिर्झ , हे वक्फ अधिनियम , १ ९९ ५ च्या कलम १४ च्या पोट - कलम ( ८ ) अनुसार 
महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून बिनविरोध निवडून आले आहेत . 


- 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


जयश्री मुखर्जी , 


शासनाच्या अपर मुख्य सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - अ - २०६-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , नोव्हेंबर २६ , २०२१ / अग्रहायण ५ , शके १ ९ ४३ 


MINORITIES DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 26th November 2021 . 

NOTIFICATION 


WAQF Act , 1995 . 


No. Waqf 2021 / C.R . 177 / Desk - 4. - In exercise of the powers conferred by sub - rule ( 5 ) of rule 29 
of Maharashtra State Board of Waqfs ( Conduct of Election ) Rules , 2000 , it is hereby notified that 
Dr.Wajahat Mirza Slo . Shri Athar Mirza , a member of the Maharashtra State Board of Waqfs is 
duly elected un apposed as Chairperson of Maharashtra State Board of Waqfs as per sub - section ( 8 ) 
of section 14 of Wakf Act , 1995 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


JAYASHREE MUKHERJEE , 
Additional Chief Secretary to the Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


